सन २०२४-२५ मध्ये कृषि यांत्रिकीकरण 
उप अभियानांतर्गत रु.२३९५८.३३ लाख 
निधीच्या वार्षिक कृती आराखड्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-कृयांयो-४५२४/प्र.क्र.१२८/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक : २८ मे, २०२४. 

संदर्भ -: 
१. केंद्र शासनाच्या कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, कृषि व शेतकरी कल्याण विभागाचे पत्र क्र. ७- 

9/2028-RKVY, दिनांक १४.५.२०२४ 

. कृषि विभाग शासन पत्र HATH CSS 2028/C.R.92/2-A दिनांक १३.०५.२०२४ 

३. कृषि संचालक (नि. व गुनि.) यांचे पत्र क्र.कृ.यां.उ.अ./गुनि-५/नक्र. २०७/२०२४-२५/१३९८८/ 

२०२४, दिनांक २४.०५.२०२४ 


प्रस्तावना : 

राज्यात केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान राबविण्यात येत आहे. सदर उप 
अभियानांतर्गत एकूण आठ घटक असून घटक क्र. १ व २ हे नवीन तंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या 
संयंत्रांची प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण व चाचणीबाबत आहेत. घटक क्र .१ व २ यासाठी केंद्र हिऱ्याचे प्रमाण 

१०० टक्के आहे. उर्वरित ६ घटकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या निधी हिळू्याचे प्रमाण ६०:४० असे 

आहे. 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY कॅफ्टेरिया अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान 

समाविष्ट केल्यामुळे RKVY च्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील SLSC च्या दिनांक ३ मे, २०२४ 
रोजीच्या बैठकीत केंद्र हिस्सा रु.१४३७५.०० लाख व त्यासाठीचा समरुप राज्य हिस्सा रु.९५८३.३३ 
लाख याप्रमाणे एकूण रु.२३९५८.३३ लाख निधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास मान्यता दिली आहे. केंद्र 
शासनाने दिनांक १४.५.२०२४ च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) अंतर्गत कृषि 
यांत्रिकीकरण उप अभियानाची अंमलबजावणी सन २०२४-२५ मध्ये करण्यासाठी केंद्र हिक्यासाठी 
रु.११५००.०० लाख रकमेची तरतूद केली असून त्या प्रमाणात राज्य हिऊऱ्याची तरतूद करण्याबाबत 
कळविले आहे. त्यानुसार कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान या योजनेस सन २०२४-२५ साठीच्या वार्षिक 
कृती आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय -: 

१. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान योजनेस सन २०२४-२५ मध्ये 
संदर्भिय राज्यस्तरीय मंजूरी समितीच्या मान्यतेस व केंद्र शासनाच्या दि. १४ मे, २०२४ रोजीच्या 
पत्रान्वये मंजूर नियतव्ययास अनुसरुन केंद्र हिस्सा रु.१४३७५.०० लाख व त्यासाठीचा समरुप 
राज्य हिस्सा रु.९५८३.३३ लाख याप्रमाणे एकूण रु.२३९५८.३३ लाख निधीच्या वार्षिक कृती 
आराखडयास खालीप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-४५२४/प्र.क्र.१२८/८-अओ 


रुपये लाखात 
प्रवर्ग केंद्र राज्य एकूण 
सर्वसाधारण ११३३२.५० ७५५५.०० १८८८७.५० 
अनुसूचित जाती १६९७.५० ११३१.६७ २८२९.१७ 
अनुसूचित जमाती १३४५.०० ८९६.६६ २२४१.६६ 
एकूण १४३७५.०० ९५८८३.३३ २३९५८.३३ 
२. सदर वार्षिक कृती आराखडयामधील पिकनिहाय तसेच घटक / उपघटक निहाय मंजूर आर्थिक व 


षु डं 


भौतिक लक्षांकाचे विवरण सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केले आहे. सदर अभियानाची केंद्र व 
राज्याच्या ६०:४० आर्थिक सहभागाच्या प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


. या उप-अभियानाकरीता वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने वार्षिक कृति आराखड्यात मंजूर 


केलेल्या बाबींवर खर्ची टाकावा तसेच, अनुदानाची रक्‍कम लाभार्थ्यांना महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे 
आधारसंलग्न बँक खात्यावर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीव्दारे जमा करावी. 

सदर योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर या बाबीसाठी अनुसूचित जाती/जमाती, महिला, अल्प व अत्यल्प भूधारक 
शेतकऱ्यांसाठी किंमतीच्या ५०% किंवा रु. १.२५ लाख यापैकी जे कमी असेल ते आणि इतर 
शेतकऱ्यांसाठी ४०% किंवा रु.१ लाख यापैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान देण्यात यावे. 
इतर यंत्र/अवजारांच्या बाबतीत केंद्र शासनाच्या कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या मार्गदर्शक 
सूचना, अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.२३ मार्च, २०२१ च्या ज्ञापनाद्वारे सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणालीच्या सुधारीत कार्यपध्दतीनुसार व संदर्भाधीन दि.०२ ऑगस्ट, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनासाठी अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण 
उपअभियान ही योजना SNA मार्क केली आहे. 


सदर निधी खर्च करताना तो विहित कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/प्रक्रियाचे/वित्तीय 
अधिकारांच्या मर्यादा/0./.७. तत्वानुसार/ प्रचलित शासन निर्णय/ नियम/ परिपत्रक/तरतुदीनुसार, 
बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी यंत्रणांनी करावी. 
कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/ अधिकाराचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता 
घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कर्यालयाची राहील. 


. कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी, संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि 


आयुक्तालय यांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन उदिष्टनिहाय अंमलबजावणी 
विषयक सविस्तर सूचना सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना निर्गमित कराव्यात. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
सूचनांप्रमाणे या योजनेचा आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा मासिक अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखे 
पर्यंत केंद्र शासनास सादर करावा. 

सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा निधी प्रवर्गनिहाय ६०:४० प्रमाणात 
वेळोवेळी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर 
निधी केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ करिता करण्यात आलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा - 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


१ 


[७] 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-४५२४/प्र.क्र.१२८/८-अओ 


प्रवर्ग केद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 

सर्वसाधारण | मागणी क्रमाक:- डी-३ मागणी Are डो ३ 

प्रवर्ग २४०१ पीक संवर्धन, २४०१ पीक संवर्धन, 
(००)११३-कृषि अभियांत्रिकी (००)११३-कृषि अभियांत्रिकी 
(०० (०८) कृषि उन्नती योजना कृषि । (०० (१६) कृषि उन्नती योजना कृषि 
अभियांत्रिकीकरण उपअभियान (कें.पु.यो), अभियांत्रिकीकरण उपअभियान (कें.पु.यो), 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (२४०१ २५१३) (राज्य हिस्सा Yo टक्के) (२४०१ ८७२३६) 
३३ अर्थसहाय्य ३३ अर्थसहाय्य 

अनुसूचित | मागणी क्रमाक : एन-३ मागणी क्रमाक : एन-३ 

जाती २४०१ पीक संवर्धन, २४०१ पीक संवर्धन, 
७८९ अनुसूचित जाती उप योजना ७८९ अनुसूचित जाती उप योजना 
(०१ (११) कृषि उन्नती योजना कृषि | (०१) (92) कृषि उन्नती योजना कृषि 
अभियांत्रिकीकरण उपअभियान (कें.पु.यो), अभियांत्रिकीकरण उपअभियान (कें.पु.यो), 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (२४०१बी १८८) (केंद्र हिस्सा Yo टक्के) (२४०१बी १९७) 
३३ अर्थसहाय्य ३३ अर्थसहाय्य 

अनुसूचित | मागणी क्रमाक : टी-५ मागणी क्रमाक : टी-५ 

जमाती २४०१ पीक संवर्धन, २४०१ पीक संवर्धन, 


७९६ जनजाती उप योजना 

(०१) जनजाती क्षेत्र उप योजनांतर्गत योजना 
राज्य योजनांतर्गत योजना, 

(०१ (११) कृषी Gil योजना कृषि 
यांत्रिकीकरण उपअभियान (कें.पु.यो), 

(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (२४०१ए ४५९), 

३३ अर्थसहाय्य 


७९६ जनजाती उप योजना 

(०१) जनजाती क्षेत्र उप योजनांतर्गत 
योजना राज्य योजनांतर्गत योजना, 

(०१ (१०) कृषी Veit योजना कृषि 
यांत्रिकीकरण उपअभियान (कें.पु.यो), 
(राज्य हिस्सा Yo टक्के) (२४०१ए ४४१), 
३३ अर्थसहाय्य 


.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०५२८१७०५३३१४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


SANTOSH 
BANSIRAO KARAD 


१. मा. मंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. अ.'मु.स.(वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

३. अ.मु.स.(नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

४. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


५. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


(संतोष कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


६. सर्व संचालक/सह संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-४५२४/प्र.क्र.१२८/८-अओ 


७. विभागीय कृषि सह संचालक (सवी. 

८. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सवी. 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर (लेखा परिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता). 
१०. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. नियोजन विभाग (का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. वित्त विभाग ( व्यय-१ व अर्थसंकल्प - १३) मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

१३. निवड नस्ती (कार्यासन -८ ओ). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-४५२४/प्र.क्र.१२८/८-अओ 


शासन निर्णय क्र. HAA ४५२४/प्र.क्र. १२८/८-अ, दि. २८ मे, २०२४ सोबतचे 


परिशिष्ठ-अ 
RKVY- Sub Mission on Agriculture Mechanization (SMAM) 
Format-II 
Rs. In Lakh 
SI. Name of the Activities / Physical Outlay as Financial Outlay as Final Remarks / 
No Projects / Sub - approved by SLSC approved by SLSC Observation of SLSC 
प Components (No/Units/etc) (Rs. in lakh) 
Financial Assistance for 
A Procurement of Agriculture 
Machinery and Equipment 
1 Tractor 5544 6930.00 
2 Power tiller 880 748.00 
3 Self propelled machines 296 186.48 
4 Tractor driven implements 12984 8179.92 
5 Animal / manual drawn 1256 125.60 
machines 
lt 6_| PP Power/tractor operated 680 850.00 
4 Horti ./Post Hares! 240 300.00 
Equipment’s 
Total (A) 17320.00 Approved by SLSC 
Bl र. Machinery Banks for 220 880.00 
ustom Hiring 
B.2 Drones 100 400.00 
Total (B) 1280.00 
Cc Management /Administrative 
C Cost (<5%) 566.67 
Total (A+B+C) 19166.67 
|| Liability 4791.66 
Grand Total (A+B+C+D) 23958.33 
GOI share 60% 14375.00 
State Share 40% 9583.33 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


